दिनांक १७ ऑक्टोबर,२०१६ च्या 
शासन निर्णयामधील नियम क्र.३ 
मधील टिप क्र.२ वगळणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. ९८/प्रशिक्षण 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ 


वाचा: 

१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.डायट ४५१६/(४०/१६)/प्रशिक्षण, 
दि. १७ ऑक्टोबर,२०१६. 

२. मा.आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०३.०९.२०२१ रोजी झालेल्या समन्वय समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त 

३. संचालक,महाराष्ट्र राज्य,पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती),पुणे 
यांचे दिनांक २०.१२.२०२१ चे पत्र 

४. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे दिनांक २१.१२.२०२१ चे 
पत्र 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १७ ऑक्टोंबर,२०१६ च्या विद्याप्राधिकरणाची पुनर्रचना या शासन निर्णयातील नियम 
क्र.३ मधील २ नुसार बालभारतीच्या विद्या शाखेतील सर्व लोक विद्या प्राधिकरणामध्ये योग्य पदांवर 
पदस्थापित केले जातील. हे लोक सेवानिवृत्त होईपर्यंत विद्याप्राधिकरणामध्ये कार्य करतील. त्यांचे 
वेतन व भत्ते बालभारती कडूनच अदा केले जातील. हे लोक सेवानिवृत्त होईपर्यंत ज्या पदावर कार्य 
करतील ती पदे विद्याप्राधिकरणामार्फत इतर मार्गांनी भरली जाणार नाहीत असा निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 

तथापि, उपरोक्त शासन निर्णयातील आदेशानुसार बालभारती कार्यालयातील विद्या 
शाखेतील लोक विद्याप्राधिकरणामध्ये कार्यरत नाहीत व या बाबीची अंमलबजावणी झालेली नाही. 
त्यानुषंगाने मा.आयुक्त शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०३.०९.२०२१ रोजीच्या समन्वय समितीच्या 
बैठकीत झालेला निर्णय विचारात घेऊन उपरोक्त दिनांक १७ ऑक्टोबर,२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील नियम क्रमांक ३ मधील टिप २ वगळण्यात येत आहे . त्यामुळे विद्या शाखेतील सर्व पदे 
पूर्वीप्रमाणेच बालभारतीमध्ये रहातील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. ९८/प्रशिक्षण 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२८११५१०६३२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S W a t | M a d h U ka r Oi co o-COVERMMENTOF MAHARASHTRA postalCode=400032, 


2.5.4.20=82e1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700fe62c 
ba2439a81b4be4, 


serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67ccla9db4f8d59b 
a ‘al a 9d8067628d62bcdc1a, cn=Swati Madhukar Nanal 


Date: 2022.04.28 11:54:20 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, सर्व. 
४. मा.विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, विधान भवन (मुंबई सवी. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
६. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
९. संचालक,महाराष्ट्र राज्य,पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती),पुणे 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
११. सर्व संचालक,शिक्षण विभाग 
१२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१३. सर्व प्राचार्य,जिल्हा शिक्षणव प्रशिक्षण संस्था 
१४. सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक Seer परिषद 
सहसंचालक, (प्रशासन अंदाज व Palo), sya (शिक्षण)कार्यालय यांनी हा शासन निर्णय 
सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावा. 


